आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह, 
ठाणे इमारत बांधकामाकरीता ठाणे 
महानगरपालिकेच्या जमीन खरेदीपोटी 
अतिरिक्‍त निधी वितरीत करण्याबाबत. 
लेखाशीर्ष (४२२५ ०१३१) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ०४ जानेवारी, २०२० 


-O 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९ /प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दि.१.०४.२०१९. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९ /प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि.८.०७.२०१९. 

शासन ज्ञापन, आ.वि.वि.,क्र.आवगृ-२०१६/ प्र.क्र.६९/ का-५, दि.३१.०७.२०१७ व दि.१.०१.२०२०. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास ठाणे यांचे पत्र क्र.शावगृ-२०१९/ प्र.क्र.२२९/ का.७(१४९९९, 
दि.२३.०९.२०१९. 


प्रस्तावना- 


AD 


AN 
a a 9०. त 


x 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह, ठाणे येथील इमारत 
बांधकामाकरीता ठाणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील लोढा कॉम्पलेक्स, भाईंदरपाडा, ता.जि.ठाणे येथील 
स.नं.१०७/१/२ अपी,१०/२ पी १०७/१/१पी, १०७/१/२ बीपी मधील एकूण २२००.०० चौ.मी. क्षेत्र ठाणे 
महानगरपालिकेकडून खरेदी करण्याकरीता सन २०१५ च्या दरसूचीनुसार रू.२,८३,८०,०००/- (अक्षरी रूपये 
दोन कोटी त्र्याऐंशी org ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी अदा करण्याबाबत संदर्भाधीन w.3 येथील 
दि.३१.०७.२०१७ च्या शासन ज्ञापनान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर निधी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापूर यांच्यामार्फत ठाणे महानगरपालिकेस दि.१५.०१.२०१८ रोजी अदा करण्यात 
आला आहे. दरम्यान, ठाणे महानगर पालिकेच्या दि.१.०४.२०१९ ते दि.११.०४.२०१९ या कालावधीत झालेल्या 
लेखापरिक्षणावेळी सदर भुखंडापोटी सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार रू.३७,४०,०००/- इतकी कमी वसूली 
झाल्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. सदर अतिरिक्त निधी ठाणे महानगरपालिकेस अदा केल्यानंतर या 
भुखंडाचा ताबा आदिवासी विकास विभागास मिळून विद्यार्थी वसतीगृहासाठी पुढील कार्यवाही करणे शक्य 
होणार आहे. या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.१.०१.२०२० रोजीच्या शासन AIA sass 
अतिरिक्त रू.३७,४०,००० इतका निधी अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यास अनुसरून सदर निधी 
ठाणे महानगरपालिकेस अदा करण्याकरीता अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांना उपलब्ध करून 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६-मुख्य लेखाशिर्ष 
४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील भांडवली 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना अंतर्गत, (०१) (०४) 
भुमिसंपादन (कार्यक्रम) (४२२५ 0939), ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली रु.१२००.०० लाख इतकी 
तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. 

सदर अर्थसंकल्पित निधीतून आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त आदिवासी मुलींचे शासकीय 
वसतीगृह, ठाणे येथील इमारत बांधकामाकरीता ठाणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील लोढा कॉम्पलेक्स, 
भाईंदरपाडा, ता.जि.ठाणे येथील स.नं.१०७/१/२ अपी,१०/२ पी १०७/१/१पी, १०७/१/२ बीपी मधील एकूण 
२२००.०० चौ.मी. क्षेत्र ठाणे महानगरपालिकेकडून खरेदी करण्याकरीता अतिरिक्त रू. ३७, ४०,०००/- (अक्षरी 
रूपये सदोतीस लाख चाळीस हजार फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 

१ आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सदर निधी अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांना 
तात्काळ वितरीत करावा. 

2) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांनी सदर निधी ठाणे महानगर पालिकेस तातडीने अदा 
करून भुखंडाचा ताबा घ्यावा व वसतीगृह बांधकामाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ 
करावी. 

३) सदर वितरीत निधीमधुन झालेला खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 

8) वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व adhd पालन 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

३. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ व २ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०३१०४९२२१२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Kj fa Nn Kj S a al fa (0 piper Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a912 


p a Wa i 96205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a3 


4e8, cn=Kiran Kisanrao Pawar 
Date: 2020.01.06 11:39:19 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, ठाणे. 

६. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, हहापूर,जि.ठाणे. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

९. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


